पुनर्रचना 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., मुंबई व मुख्य 


अभियंता (विशेष प्रकल्प) सा.बां.वि. मुंबई 
यांच्या कार्यभाराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक-०२ जुलै, २०१८ 


संदर्भ :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे क्र.मुअ(मु/ 
का.परिमंडळ/पुनर्रचना/२०१७/४८० दि. २६.१०.२०१७ 
२) मुख्य अभियंता, (विशेष प्रकल्प) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे क्र. 
मुआ(विप्र/का.२/का.३/२८५१/२०१७ दि. १८.११.२०१७ 
प्रस्तावना :- 
सद्य:स्थितीत मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे अधिपत्याखाली 


अधीक्षक अभियंता, मुंबई, ठाणे, रायगड व रत्नागिरी यांची कार्यालये कार्यरत असून मुख्य अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम (विशेष प्रकल्प) विभाग यांचे अधिपत्याखाली अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम 


मंडळ, चेंबूर व किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांद्रा, मुंबई कार्यरत आहेत. कामाचा 


समतोल राखण्यासाठी व कामावर योग्यरीतीने देखभाल व परिणामकारक नियंत्रण ठेवून कामात 


सुसूत्रता व प्रशासकीय नियंत्रण रहावे, या उद्देशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई तसेच मुख्य अभियंता, (विशेष प्रकल्प) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचेकडील कार्यभाराची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली सद्य:स्थितीत 


कार्यरत असलेले सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई व त्याच्या अधिनस्त सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 


सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, मुख्य अभियंता, (विशेष प्रकल्प) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या 


अधिपत्याखाली हस्तांतरीत करण्यात येत आहेत. सदरहू बदलांमुळे कार्यभाराचा विचार करता, मुख्य 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 


अभियंता, (विशेष प्रकल्प) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे नामाभिधान मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई असे करण्यात येत आहे. 


तसेच सद्य:स्थितीतील मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा कार्यभार 


विचारात घेता, त्यांचे नामाभिधान मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण असे 


करण्यात येत आहे. 


वरीलप्रमाणे पुनर्रचना केल्यानंतर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिनस्त मंडळ कार्यालय, विभागीय 


कार्यालय, त्याखालील उपविभागीय कार्यालय यांची रचना सहपत्र“ अ “मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे 
राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७०२१११८३६२९१८ असा आहे. हा 


sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Nisha Manohi 


N is ha Ma Nn O h a | ro = =Government Of Mah i Pwo, 


5.4.20=9a9f1749dec86c69520dc99c8a7 3d64e830153ee031b1b93 
743e21a94cd3e93, 


7 I Number=78a1 37191 efea41da17c39ba5785218ceb91615a2fe9 
a h a a Nn adace7540ad0ac40f348, ‘Nishi har Mahaj 
Date: 2018.07.02 11:21:52 +05'30' 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रधान सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
२. सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
४. प्र.महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
६. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
८. मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
९. सर्व सह सचिव, उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई/ठाणे/रत्नागिरी/रायगड 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 


११.अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, कोकण भवन, मुंबई 
१२.अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर 

१३.किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांद्रा, मुंबई 

१४.सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.संबंधित सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१७.संबंधित जिल्हा कोषागार व उपकोषागार अधिकारी 

१८. अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा, मुंबई 

१९.निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०.सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशा-१ 


प्रादेशिक विभाग, मुंबई) 


दिनांक ०२ जुलै २०१८ चे सहपत्र 
सहपत्र" अ” 
अ.क्र. | प्रादेशिक विभागाचे नांव | मंडळ कार्यालये | विभाग कार्यालये उपविभागीय कार्यालये 
(कंसात पूर्वीचे नांव) 
| . मुख्य अभियंता, सार्वजनिक १. अधिक्षक ।|१. बहुमजली १. बहुमजली इमारती बांधकाम उपविभाग 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, | अभियंता, मुंबई | इमारती बांधकाम | क्र.१, तुर्भ 
मुंबई बांधकाम मंडळ, | विभाग, कुर्ला २. बहुमजली इमारती बांधकाम उपविभाग 
[मुख्य अभियंता, (विशेष चेंबूर क्र.२, कुर्ला 
प्रकल्प) सार्वजनिक बांधकाम 3. मार्ग विकास उपविभाग क्र.८, तुर्भ 


४. मुंबई रस्ते बांधकाम उपविभाग क्र.८, तुर्भ 
५. मुंबई रस्ते बांधकाम उपविभाग क्र.९, कुर्ला 


२.मार्ग विकास 


१. मार्ग विकास उपविभाग क्र. १२, अंधेरी, aE 


विभाग क्र. ४ २. बहुमजली इमारती बांधकाम उपविभाग क्र. 
अंधेरी, मुंबई ३ बांद्रा, मुंबई 
3. ठाणे खाडीपूल उपविभाग क्र.१,बांद्रा , मुंबई 
3. ठाणे खाडी पूल | १. मुंबई रस्ते बांधकाम उपविभाग क्र.७, 
विभाग क्र.१, कोकण भवन, नवी मुंबई 
कोकणभवन, नवी | २. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.२, तुर्भ 
मुंबई 3. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.४, तुर्भ 
४. ठाणे खाडी पूल संनियंत्रण व दुरूस्ती 
उपविभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 
४. मुंबई रस्ते १. मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उपविभाग 
विकास व संकल्प | क्र.१, बांद्रा 


चित्र विभाग क्र.१, 
बांद्रा 


२. मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उपविभाग 
क्र.२, बांद्रा 

3. मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उपविभाग 
क्र.३, बांद्रा 

४. मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उपविभाग 
क्र.५, बांद्रा 

५. . मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र 
उपविभाग क्र.८, बांद्रा 

६. मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र उपविभाग 
क्र.९, बांद्रा 

७. मार्ग विकास उपविभाग क्र. ११, चेंबूर 


५. सार्वजनिक 
बांधकाम विशेष 
प्रकल्प विभाग, 
आरे, गोरेगांव 


9. कृषी बांधकाम उपविभाग क्र.१, आरे, 
गोरेगांव 

२. कृषी बांधकाम उपविभाग क्र.९, दापचरी 
३. कृषी बांधकाम उपविभाग क्र.१३, आरे, 
गोरेगांव 

४. सा.बां.उपविभाग, चेंबुर, मुख्यालय कुर्ला 


६. सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
वरळी, मुंबई 


१. कृषी बांधकाम उपविभाग क्र.१०, वरळी 
२. कृषी बांधकाम उपविभाग क्र.११, वरळी 
3. कृषी बांधकाम उपविभाग क्र.१५, कुर्ला 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 


बां. विभाग, वरळी 


अ.क्र. | प्रादेशिक विभागाचे नांव | मंडळ कार्यालये | विभाग कार्यालये उपविभागीय कार्यालये 
(कंसात पूर्वीचे नांव) 
७. छत्रपती १. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प 
शिवाजी महाराज =| उपविभाग क्र.१, मुंबई 
स्मारक प्रकल्प २. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प 
विभाग, मुंबई उपविभाग क्र.२, मुंबई 
३. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प 
उपविभाग क्र.३, मुंबई 
४. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प 
उपविभाग क्र.४, मुंबई 
२. किनारी १. पत्तन १. पत्तन अभियांत्रिकी उपविभाग, श्रीवर्धन 
अभियंता, अभियांत्रिकी २. पत्तन अभियांत्रिकी उपविभाग, अलिबाग 
सार्वजनिक विभाग, कोकण 3. पत्तन अभियांत्रिकी उपविभाग, ठाणे 
बांधकाम मंडळ, | भवन, नवी मुंबई  । ४. पत्तन अभियांत्रिकी उपविभाग, अंधेरी 
बांद्रा, मुंबई ५. पत्तन अभियांत्रिकी उपविभाग, बांद्रा 
२. पत्तन १. भगवती बंदर उपविभाग, रत्नागिरी 
अभियांत्रिकी २. पत्तन अभियांत्रिकी उपविभाग, दापोली 
विभाग, रत्नागिरी | ३. खाणव सर्वेक्षण उपविभाग, रत्नागिरी 
४. पाणलोट बंधारा उपविभाग, रत्नागिरी 
३. पत्तन १. पत्तन उपविभाग, वाघोटन, कुडाळ 
अभियांत्रिकी २. पत्तन उपविभाग, वेंगुर्ला 
विभाग, कुडाळ, ३. पत्तन उपविभाग, मालवण 
सिंधुदुर्गनगरी ४. पत्तन उपविभाग, देवगड 
३. सार्वजनिक । १. इलाखाऱशहर | १. सा.बां. दक्षिण उपविभाग, मुंबई 
बांधकाम मंडळ, | विभाग, मुंबई २. सा.बां. मध्य उपविभाग, मुंबई 
मुंबई 3. सा.बां. पश्चिम उपविभाग, मुंबई 
४. आमदार निवास, मुंबई 
५. महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
२.मध्य मुंबई सा. । १. सा.बां. उपविभाग क्र.१, वरळी, मुंबई 


२. सा.बां. उपविभाग क्र.२, वरळी, मुंबई 
3. सा.बां. पूर्व उपविभाग, दादर 
४. सा.बां. उत्तर उपविभाग, वरळी 
५. सा.बां. बी.डी.डी. चाळ, वरळी 
. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.५, तुर्भ 


3. उत्तर मुंबई सा. 
बां. विभाग, अंधेरी 


& 
१. सा.बां.अंधेरी उपविभाग, अंधेरी 

२. सा.बां. उपविभाग क्र.१, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
३. सा.बां. उपविभाग क्र.२, बांद्रा (पूर्व, मुंबई 
४. सा.बां. उपविभाग, कुर्ला, मुंबई 

५. बांधकाम उपविभाग, अंधेरी 


४. एकात्मिकृत १. एकात्मिकृत घटक सा.बां.उपविभाग क्र.१, 
घटक मुंबई 
सा.बां.विभाग, २. एकात्मिकृत घटक सा.बां.उपविभाग क्र.२, 
भायखळा, मुंबई मुंबई 
3. एकात्मिकृत घटक सा.बां.उपविभाग क्र३, 
मुंबई 
४. एकात्मिकृत घटक सा.बां.उपविभाग क्र.४, 


मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 


प्रादेशिक विभागाचे नांव 
(कंसात पूर्वीचे नांव) 


मंडळ कार्यालये 


विभाग कार्यालये 


उपविभागीय कार्यालये 


५. मलबार हिल, एकात्मिकृत घटक 
सा.बां.उपविभाग, मुंबई 
६. सा.बां. रूग्णालय उपविभाग, भायखळा 


५. सा.बां.(वि.प्र.) 
विभाग, चेंबुर, मुंबई 


. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.१, तुर्भ 
. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.३, तुर्भे 
. ठाणे खाडी पूल उपविभाग क्र.६, TF 


६. इमारती 
बांधकाम विभाग, 
मुलुंड 


. इमारती बांधकाम उपविभाग क्र.१, मुलुंड 
. इमारती बांधकाम उपविभाग क्र.२, मुलुंड 

. इमारती बांधकाम उपविभाग क्र.३, मुलुंड 
. इमारती बांधकाम उपविभाग क्र.४, अंधेरी 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 

बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
कोकण 

(मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 

बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई) 


१. सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, 
ठाणे 


१. सा.बां.विभाग 
क्र.१, ठाणे 


सा.बां.उपविभाग क्र.१, ठाणे 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, ठाणे 
सा.बां.उपविभाग क्र.३, ठाणे 
सा.बां.उपविभाग क्र.४ ठाणे 
सा.बां.उपविभाग क्र.५, ठाणे 
सा.बां.उपविभाग, भिवंडी 

. सा.बां.उपविभाग क्र. १, कल्याण 

. द.व.गु.नि. सा.बां.उपविभाग, ठाणे 


०८ AV A OO] ०9८ Aw A -9|। “(७ HD -0 


c 
Ls 


2. सा.बां.विभाग 
क्र.२, ठाणे 


सा.बां.उपविभाग क्र.१, मुरबाड 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, मुरबाड 
सा.बां.उपविभाग क्र.३, मुरबाड 
सा.बां.उपविभाग क्र.१, शहापूर 
सा 
सा 


Cw A -0|। (२ ७ OM 


.बां.उपविभाग क्र.२, शहापूर 
. सा.बां.उपविभाग, उल्हासनगर 
, मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र. ३, कोकण भवन 


षु मर 


३. सा.बां. विभाग, 
जव्हार 


& 
9 
१. सा.बां.उपविभाग, मोखाडा 
२. सा.बां.उपविभाग, जव्हार 
३ 
8 


. सा.बां.उपविभाग, वाडा 
. सा.बां.उपविभाग, विक्रमगड, मुख्यालय 
वाडा 


४. सा.बां.विभाग, 
पालघर 


१. सा.बां.उपविभाग क्र.१, पालघर 
२. सा.बां.उपविभाग क्र.२, पालघर 
३. सा.बां.उपविभाग क्र.१, वसई 
४. सा.बां.उपविभाग क्र.२, वसई 
५. सा.बां.उपविभाग, तलासरी 

. सा.बां.उपविभाग, डहाणू 


, मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र. ४, कोकण भवन 


५. सा.बां. 
(आदिवासी) विभाग, 
कोकण भवन, नवी 
मुंबई 


. आदिवासी सा.बां.उपविभाग, शहापूर 
. आदिवासी सा.बां.उपविभाग, जव्हार 


६ 
9 
१. आदिवासी सा.बां.उपविभाग, डहाणू 
२ 
३ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 


प्रादेशिक विभागाचे नांव 
(कंसात पूर्वीचे नांव) 


मंडळ कार्यालये 


विभाग कार्यालये 


उपविभागीय कार्यालये 


२. सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, 
रत्नागिरी 


१. उत्तर रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी 


oc “७० AD -5 


शर्त 


सा.बां.उपविभाग क्र.१, रत्नागिरी 
सा.बां.उपविभाग क्र.४, रत्नागिरी 
सा.बां.उपविभाग, देवरूख 
सा.बां.उपविभाग, लांजा 
सा.बां.उपविभाग, राजापूर 


aAaAaAaAaaa 


2. सा.बां.विभाग, 
चिपळूण 


4 


4 


सा.बां.उपविभाग, चिपळूण 
सा.बां.उपविभाग, खेड 
सा.बां.उपविभाग, गुहागर 
सा.बां.उपविभाग, मंडणगड 
सा.बां.उपविभाग, दापोली 


aaa 


. रो.ह.यो. उपविभाग, चिपळूण 


३. सा.बां.विभाग, 
सावंतवाडी 


सा.बां.उपविभाग, मालवण 
सा.बां.उपविभाग क्र.१, कुडाळ 
सा.बां.उपविभाग, वेंगुर्ला 
सा.बां.उपविभाग क्र.१, सावंतवाडी 


,सा.बां.उपविभाग, दोडामार्ग 


४. सा.बां.विभाग, 
कुडाळ, कणकवली 


सा.बां.उपविभाग, देवगड 
सा.बां.उपविभाग क्र.१, कणकवली 
सा.बां.उपविभाग, वैभववाडी (ओरोस) 
सा.बां.उपविभाग क्र. २, कणकवली 


५. मार्ग प्रकल्प 
विभाग, रत्नागिरी 


c 
Lo 


Cc wa 0] KL ww a डं 


. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, दापोली 

. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, चिपळूण 

. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, कणकवली 
. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, कुडाळ 

. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, रत्नागिरी 


३. रायगड 
सा.बां.मंडळ, 
कोकणभवन, नवी 
मुंबई 


१. सा.बां.विभाग, 
पनवेल 


ae) 


सा.बां.उपविभाग H.9, पनवेल 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, पनवेल 
सा.बां.उपविभाग क्र.१, कर्जत 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, कर्जत 
सा.बां.उपविभाग, भिंगारी 


२. सा.बां.विभाग, 
अलिबाग 


सा.बां.उपविभाग, मुरूड 

सा.बां.उपविभाग क्र.१, अलिबाग 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, अलिबाग 
सा.बां.उपविभाग, सुधागड (पाली) 


सा.बां.उपविभाग, उरण 
सा.बां.उपविभाग, पेण 


३. सा.बां.विभाग, 
महाड 


र्‌ 
र्‌ 
र्‌ 
र्‌ 
र्‌ 
र्‌ 
सा.बां.उपविभाग, कोकणभवन 
र्‌ 
र्‌ 
र्‌ 
र्‌ 
र्‌ 
सा 


. सा.बां.उपविभाग, रोहा 


२. सा.बां.उपविभाग, माणगांव 


सा.बां.उपविभाग, महाड 


. सा.बां.उपविभाग क्र.१, श्रीवर्धन 
. सा.बां.उपविभाग क्र.२, श्रीवर्धन 
. सा.बां.उपविभाग, पोलादपूर 


४. मार्ग प्रकल्प 
विभाग, महाड 


, मार्ग प्रकल्प उपविभाग, अलिबाग 
art प्रकल्प उपविभाग, महाड 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.५१/प्रशासन-१ 


अ.क्र. | प्रादेशिक विभागाचे नांव | मंडळ कार्यालये | विभाग कार्यालये उपविभागीय कार्यालये 
(कंसात पूर्वीचे नांव) 


३. मार्ग प्रकल्प उपविभाग, रोहा 


४. दक्षता व १. प्रा. प्रयोगशाळा, तुर्भ 
गुणनियंत्रण २. जिल्हा प्रयोगशाळा, माणगांव 
मंडळ, ३. जिल्हा प्रयोगशाळा, रत्नागिरी 
कोकणभवन, नवी 

मुंबई 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२९/प्रशा-१ दि.०२.०६.२०१८ नुसार 
१) मार्ग विकास उपविभाग क्र.१०, सांताक्रुझ, २) मुंबई रस्ते बांधकाम उपविभाग क्र.१०, अंधेरी हे उपविभाग पश्चिम 
द्रुतगती मार्गाच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे जोडण्यात आले आहेत. 


सदरचे उपविभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर पूर्ववतपणे कार्यरत राहतील. 


गि Digitally signed by Nisha Manohar Mahajan 
N DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, ou=PWD, 
IS h ठे ano h ता. postsicone=so0032 st-Maharashtra, 
2.5.4.20: '1749dec86c69520dc99c8a73d64e830153ee031b1b93c 
PY 743e21a94cd3e93, 
serialNumber=78a 137191 efea41da17c39ba5785218ceb91615a2fed 
Mah ajan Seis aor re eclectic 
Date: 2018.07.02 11:22:04 +05'30° 
(नि नि. म. महाजन) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


